मागणी क्र. बी-७, मुख्य लेखाशीर्ष क्र. ३०५१, 
बंदरे व दीपगृहे (३०५१ १८२६) १३ व्या वित्त 
आयोगाच्या शिफारशीनुसार सागरी 
धुपप्रतिबंधक बंधारे बांधणेच्या योजनेसाठी 
निधीचे वितरण 


शासन निर्णय 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक पीएलएल ०८११/प्र.क्र. २४२/बंदरे-२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक :- २६ मार्च, २०१२. 


वाचा :- शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. पीएलएन ०८११/प्र.क्र. २४२/बंदरे-२, दिनांक ५.३.२०१२ 


केंद्र शासनाच्या १३ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार समुद्र धुप प्रतिबंधक बंधारे 
बांधण्यासाठी सन २०११-१२ मध्ये एकूण ३६ कामे हाती घेण्यात येणार असून, त्यासाठी ७६.८७ 
कोटीच्या कामांना उच्चस्तरीय संनियंत्रण समितीने मान्यता दिली आहे. त्याचप्रमाणे चिवलावेल, ता. 
मालवण, जि. सिंधुदुर्ग येथे समुद्रधुप प्रतिबंधक बंधारे बांधण्यासाठीच्या २ कामांनाही तद्नंतर शासनाने 
मान्यता दिली आहे व या कामांचा समावेश १३ व्या वित्त आयोगांतर्गत हाती घेण्यात येणाऱ्या कामांमध्ये 
करण्यात आला आहे. अशाप्रकारे १३ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत एकूण ३८ कामे सन २०११-१२ मध्ये 
हाती घेण्यात येणार आहेत. सदर योजनेकरिता चालू आर्थिक वर्षात एकूण रु. ५१.२५ कोटी इतकी 
तरतूद करण्यात आली आहे. सदर निधी केंद्र शासनाकडून राज्यास प्राप्त झाला आहे. वरील वाचा 
येथील दिनांक ५.३.२०१२ च्या शासन निर्णयान्वये, एकंदर तरतुदीच्या ८५% (रु. ४३,५६,२५,०००/-) 
इतका निधी महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डास वितरीत करण्यात आला आहे. उर्वरित १५% निधी वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- केंद्र शासनाच्या १३ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार सागरी धुप प्रतिबंधक 
बंधारे बांधणेच्या योजनेकरिता "मागणी क्र. बी-७, लेखाशीर्ष ३०५१- बंदरे व दीपगृहे, (०२) लहान 
बंदरे, (१९०), सार्वजनिक क्षेत्र व स्तर उपक्रमांना सहाय्य, (००) (०१) १३ व्या वित्त आयोगाच्या 
शिफारशीनुसार सागर धूप प्रतिबंधक बंधारे बांधणे (३०५१ १८२६), ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर) या 
लेखाशीर्षाखाली सन २०११-१२ मध्ये अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या रु. ५१.२५ कोटी निधीपैकी 
१५% निधी म्हणजेच रु. ७,६८,७५,०००/- (रुपये सात कोटी अडुसष्ट लाख पंचाहत्तर हजार फक्‍त) 
इतका निधी मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 


E:\Kini\Nidhi mukt\13 th FC- 30511826.lwp\22 


२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांनी वितरीत निधी खर्च करतांना, 
१३ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत हाती घेण्यात येणाऱ्या ३८ कामांचे सुयोग्य नियोजन करावे व उपलब्ध 
निधीच्या मर्यादेत कामे हाती घेऊन ती विहित कालावधीत पूर्ण करण्याची दक्षता घ्यावी. 


* ३. याबाबत त्रैमासिक प्रगती अहवाल शासनास सादर करावा. 


४. हा शासन निर्णय, नियोजन विभाग व वित्त विभाग यांच्या सहमतीने वित्त विभागाचा 
अनौ. संदर्भ क्र. क्र. ९८/१२/व्यय-८, दिनाक २०.३.२०१२ अनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


द. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१२०३२६१२४२२२३२२००१ 
असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
Ghawy 
(अं. शा. घार्गे) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 

प्रतिः- 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई (१० जादा प्रतीसह) 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई व ; 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११/वित्त आयोग कक्ष), मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
नियोजन विभाग (का.१४६१), मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

अवर सचिव (बीयूडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

निवडनस्ती (बंदरे-२) 


E:\Kini\Nidhi mukt\13 th FC- 30511826.lwp\23 


